सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते 
३१.३.२००३ या कालावधीची दि.२४.८.२००६ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.३६/आस्था १ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३०.०६.२०२१ 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्थापना १, 
दि.२४.८.२००६ 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्थापना १, दि.२४.८.२००६ नुसार 
अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.१९९६ ते ३१.३.२००३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता 
यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने नाव समाविष्ट करण्याबाबत, नावात दुरुस्ती 
करणे व ज्येष्ठता यादी मधील नावासमोरील सेवा तपशिलामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झालेले आहेत. त्यानुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक १.४.१९९६ ते ३१.३.२००३ या 
कालावधीची दि.२४.८.२००६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा या सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित करुन सुधारित माहितीचे विवरणपत्र निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६३०१७०६०१४०१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार वनावाने 


ने 
Satish Kashinath ४ ousinanaciis 


le: ; 
2.5.4.20=cSbd45dd71 1cOd1e07174dcf0c86704251953a991962687c4be78f52516 
36a62, 


serialNumber=447c8b11201db56e60bd92a6c6fb60347e6c1 6ec635920cc8ec2fad 
a p e 182790339, cn=Satish Kashinath Hadpe 


( afeat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

५. सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.३६/आस्था १ 


६. या सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंते (स्थापत्य) द्वारा संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 
त्यांना विनंती करण्यात येते की प्रस्तुत ज्येष्ठता यादीचे Beara आपल्या अधिपत्याखालील 
सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांच्या निदर्डानास आणण्यात यावे. 
७. कक्ष अधिकारी संगणक कक्ष / आस्थापना ३/सेवा -३ /निवडनस्ती आस्थापना -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणांबाबतचे 


विवरणपत्र . 
ज्येष्ठता मंडळ शैक्षणिक अर्हता | जन्मदिनांक 
क्रमांक | अभियंत्यांचे नाव | कार्यालयाचे 


अधीक्षक .सी.ई. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे यांनी दि.२८.१२.२०२० रोजीच्या 
बाळकृष्ण हिरवे |अभियंता, प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, अनुषंगाने दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
ठाणे अ.क्र.१६९ येथील श्री.मदन बाळकृष्ण हिवरे याऐवजी श्री.मदन बाळकृष्ण 
हिरवे अशी नावात सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अधीक्षक ०५-१९६८ । २०-१०-१९९७ .मा.व. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्र.वि.,पुणे यांनी दि.४.१.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, अनुषंगाने दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
कोल्हापूर अ.क्र.१७५ येथील श्री.मोहन लक्ष्मण माळी याऐवजी श्री.महादेव लक्ष्मण 
माळी अशी नावात दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
अधीक्षक (सिव्हील) | ०१-०७-१९६९ | १८-११-१९९७ .मा.व. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर यांनी दि.५.३.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, अनुषंगाने दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
नागपूर अ.क्र.१९३ वरील श्री.सुधाकर उ.चव्हाण यांच्या खाली व अ.क्र.१९४ 
वरील श्री. भागवत रा.पाटील यांच्या वर अ.क्र.१९३- अ येथे श्री. राजेंद्र 
मोतीरामजी भोयर यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र३६/ आस्था-१, दिनांक ३०.०६.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणांबाबतचे 
विवरणपत्र . 


ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक अर्हता | जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी | कार्यव्ययी | जात प्रवर्ग 
क्रमांक | अभियंत्यांचे नाव | कार्यालयाचे आस्थापनेवरील । आस्थापने 
नाव नेमणूक दिनांक ।वरील नेमणूक 
दिनांक 


श्री. प्रविणकुमार |अधीक्षक डी.सी.ई. ०६-०५-१९६९ | ०८-०३-१९९९ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे यांनी त्यांच्या दि.१४.५.२०२१ 
नानासाहेब लावंड |अभियंता, रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ अनुषंगाने दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
कोल्हापूर अ.क्र.३११ वरील श्री.प्रविणकुमार नानासाहेब लावंड यांच्या 
नावासमोरील जात प्रवर्गात “वि.मा.व.” ऐवजी “खुला” अशी सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


४२३-अ श्री.अभिमन्यू अधीक्षक बी.इ. (सिव्हील) | ०२-०६-१९७१ | १७-०६-१९९९ भूकंप पुनर्वसन |अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ., पुणे यांनी दि.२९.९.२०२० रोजीच्या 
लींबाजी अभियंता, कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, नेमणूक अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, श्री.अभिमन्यू लींबाजी जमाले यांना 
पुणे भूकंप पुनवर्सन कार्यक्रमांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर शासन सेवेत 
सामावून घेण्यात आलेले आहे. दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र.४२३ वर नमूद AL. AGA रामा देवकर यांच्या खाली व 
अ.क्र.४२४ वर नमूद श्री.गुलाब अझहर गु. महेमुद यांच्या वर अ.क्र. ४२३- 
अयेथे श्री.अभिमन्यू लींबाजी जमाले यांच्या नावाचा समावेश करण्यात 
येत आहे. 
तसेच दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. ५२० 
रद्द समजण्यात यावा. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र३६/ आस्था-१, दिनांक ३०.०६.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणांबाबतचे 
विवरणपत्र . 


ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक अर्हता | जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी | कार्यव्ययी | जात प्रवर्ग 
क्रमांक | अभियंत्यांचे नाव | कार्यालयाचे आस्थापनेवरील । आस्थापने 
नाव नेमणूक दिनांक ।वरील नेमणूक 
दिनांक 


४८९-अ श्री. धनराज अधीक्षक .ई. (सिव्हील) | ०१-०३-१९६६ । २४-०६-१९९९ भूकंप पुनर्वसन |मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद यांनी दि.५.११.२०२० रोजीच्या 
Teron Kas |अभियंता, कार्यक्रमांतर्गतने |प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, मणूक अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, श्री.धनराज शांकरप्पा बरबडे यांना 
ठाणे भूकंप पुनवर्सन कार्यक्रमांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर शासन सेवेत 
सामावून घेण्यात आलेले आहे. दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र.४८९ वरील श्री.वैजनाथ मा.दांडगे यांच्या खाली व 
अ. क्र.४९० वरील श्री.शिवानंद धा.हल्लाळे यांच्या वर अ.क्र.४८९-अ येथे 
श्री.धनराज शांकरप्पा बरबडे यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


४९१-अ श्री. विजयकुमार |अधीक्षक बी.इ. (सिव्हील) | ०७-०२-१९६९ | २४-०६-१९९९ .मा.व. | भूकंप पुनर्वसन ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद यांनी दि.५.११.२०२० रोजीच्या 
शिवाजीराव कंचले |अभियंता, कार्यक्रमांतर्गतने प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, मणूक  ।|अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, श्री.विजयकुमार शिवाजीराव कंचले 
नांदेड यांना भूकंप पुनवर्सन कार्यक्रमांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर शासन 
सेवेत सामावून घेण्यात आलेले आहे. दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र.४९१ वरील श्री.विजयकुमार आवाळे यांच्या 
खाली व अ. क्र.४९२ वरील श्री.प्रदीपकुमार सुर्यवंशी यांच्या वर 
अ.क्र.४९१- अ येथे श्री. विजयकुमार शिवाजीराव कंचले यांचे नाव 
ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
तसेच दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. ६३४ 
रद्द समजण्यात यावा. 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणांबाबतचे 
विवरणपत्र . 


ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक अर्हता | जन्मदिनांक |। नियमित अस्थायी | कार्यव्ययी | जात प्रवर्ग टिप 
क्रमांक | अभियंत्यांचे नाव | कार्यालयाचे आस्थापनेवरील | आस्थापने 
नेमणूक दिनांक ।वरील नेमणूक 
दिनांक 
२ 


ल जान त आते i ळा आव आक माडी ९ 


यां 
०७ 
२४-अ भूकंप पुनर्वसन |अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ., सातारा यांनी दि.२०.११.२०२० 
कार्यक्रमांतर्गत |रोजीच्या प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
नेमणूक ।पुराव्यांच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, श्री विराज भिकू बाबर 
यांना भूकंप पुनवर्सन कार्यक्रमांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर शासन 
सेवेत सामावून घेण्यात आलेले आहे. दि. २४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम 
ज्येष्ठता यादीमधील अ.क्र.६२४ वरील श्री वैजनाथ वि.खटाळ यांच्या 
खाली व अ. क्र.६२५ वरील श्री.दयानंद रा.धाडगे यांच्या वर अ.क्र.६२४- 


अ येथे श्री.विराज भिकू बाबर यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


ee) 1“. 

& अधीक्षक ०१-०१-१९६६ | २५-०८-१९९९ भूकंप पुनर्वसन |अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ., पुणे यांनी दि.२९.९.२०२० रोजीच्या 
अभियंता, कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, नेमणुक ।|अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, श्री.शामराव का.सावळे यांना भूकंप 
पुणे पुनवर्सन कार्यक्रमांतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदावर शासन सेवेत सामावून 

घेण्यात आलेले आहे. दि.२४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र.६०७ वर नमूद नाव श्री शामराव सावळे यांच्या 
नावासमोर त्यांच्या जात प्रवर्गा मध्ये अनुसूचित जाती (अ.जा) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे.तसेच श्री. सावळे यांच्या नावासमोर भूकंप पुनर्वसन 
कार्यक्रमांतर्गत नियुक्‍ती अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


६२४-अ 'श्री.विराजभिकू |अ बी.ई. (स्थापत्य) | २९-०७-१९७० २१-०९-१९९९ 
सा.बां.मंडळ, 
सातारा 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र३६/ आस्था-१, दिनांक ३०.०६.२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणांबाबतचे 
विवरणपत्र . 


ज्येष्ठता कनिष्ठ मंडळ शैक्षणिक अर्हता | जन्मदिनांक | नियमित अस्थायी | कार्यव्ययी | जात प्रवर्ग 
क्रमांक | अभियंत्यांचे नाव | कार्यालयाचे आस्थापनेवरील । आस्थापने 
नाव नेमणूक दिनांक ।वरील नेमणूक 
दिनांक 


६५९- अ ।श्री.अरुण महादेव - २२-१२-१९७० २९-१०-१९९९ अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा यांनी दि.२.३.२०२१ रोजीच्या 
धव अभियंता प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
सा.बां.मंडळ, अनुषंगाने दि. २४.८.२००६ रोजीच्या अंतीम ज्येष्ठता यादीमधील 
सातारा अ.क्र.६५९ वरील श्री.नितीन द.जाधव यांच्या खाली व अ.क्र.६६० वरील 
श्रीशंकर ना. आवरदे यांच्या वर अ.क्र.६५९-अ येथे श्री. अरुण महादेव 
जाधव यांचे नाव ज्येष्ठता यादीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


